केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यात PRT 
साथीच्या प्रादूर्भावामुळे राज्यातील शासनाची 
कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना चालू 
कंत्राटाबाबत सोसाव्या लागत असलेल्या 
अडचणींसंदर्भात उपाययोजना व सहाय्य करणे 
महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन पुरकपत्र क्र. संकीर्ण-१०२०/प्र.क्र.१००/२०२०/व्यय-१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २१ जानेवारी, २०२१ 
वाचा - (9) शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-१०२०/प्र.क्र.१००/२०२०/व्यय-१२, दि. २९ जुलै, २०२० 
(२) शासन पुरकपत्र क्र. संकीर्ण-१०२०/प्र.क्र.१००/२०२०/व्यय-१२, दि. १४ ऑक्टोबर, २०२० 
(३) शासन पुरकपत्र क्र. संकीर्ण-१०२०/प्र.क्र.१००/२०२०/व्यय-१२, दि. १ डिसेंबर, २०२० 
शासन पुरकपत्र: 
केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यात कोरोना साथीच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यातील शासनची कामे करणाऱ्या 
कंत्राटदारांना चालू कंत्राटाबाबत सोसाव्या लागत असलेल्या अडचणीसंदर्भात उपाययोजना व सहाय्य करण्याबाबत 
वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये परिच्छेद क्र. १० मधील तरतूदीनुसार 
धोरणात्मक शांका अथवा अर्थविवरणाबाबत सचिव (व्यय) वित्त विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली सचिव (बांधकामे) व सचिव 
(प्रकल्प समन्वय) यांचा समावेश असलेली समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर समिती त्यांची शिफारस 
अंतिम निर्णयार्थ अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांना सादर करील. अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचा या संबंधीचा निर्णय 
अंतिम असेल stall तरतूद आहे. 
२. सदर तरतूदीनुसार समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार संदर्भाधीन क्रमांक १ मधील निर्णयातील परिच्छेद 
क्र. २(२.२) मधील मुद्दा क्र. (अ) व (ब) नंतर खालील प्रमाणे मुद्दा क्र. (क) अंतर्भुत करुन ते पुढील प्रमाणे वाचावे --- 
(क) ज्या प्रकरणी ५०% हून अधिक काम पूर्ण झाले आहे, त्या प्रकरणी एकूण झालेल्या कामाच्या प्रमाणाच्या 
५०% अनामत रक्कम कंत्राटदारास ज्या स्वरुपात अनामत रक्‍कम जमा असेल, ( बँक गॅरंटी अथवा रोख रक्‍कम) 
त्यास्वरुपात परत करण्यात यावी. ( परंतु असे करत असताना सुरक्षा अनामत / Security Deposit 2% पेक्षा कमी 
होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी.) 
उदा. समजा एक काम ज्याची अनामत रक्‍कम ४% आहे व काम ६०% पूर्ण झाले आहे अशा प्रकरणी 


कंत्राटदारास खालील प्रमाणे अनामत रक्‍कम परत करण्यात यावी. 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः संकीर्ण-१०२०/प्र.क्र.१००/२०२०/व्यय-१२ 


४% अनामत रक्कमेतून ६०% काम पूर्ण झाल्यामुळे = ( ¥% )९६०% / २) = 9.2% एवढी अनामत रक्‍कम 
कंत्राटदारास परत करण्यात येईल व २.८% एवढी अनामत रक्‍कम ठेऊन घेण्यात येईल. 


सदर शासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्यांचा संगणक सांकेतांक २०२१०१२११५३४४८४६०५ असा आहे. हे शासन पूरकपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
॥५९९३११॥४॥॥॥ >... 
DAHIPHALE —— ताकात 
(वि. रं. दहिफळे) 


सहसचिव (व्यय), वित्त विभाग 


प्रत, 

०१.मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
०२. सर्व सन्माननीय विधानसभा / विधान परिषद व संसद सदस्य. 

०३. राज्यपालांचे सचिव 

०४. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

०५. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

०६. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग 

०७. मंत्रालयीन सर्व विभागांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व विभागांचे व कार्यालयांचे प्रमुख 
०८.प्रबंधक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 

०९. प्रधान महालेखापाल (लेखी परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 

१०. प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, नागपूर 

११. महाळेखापाल (लेखापरिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र नागपूर 

१३.आयुक्त, आयकर (TDS) FARTS, मुंबई ४००००२ 

WW. AYA, आयकर (TDS) सिव्हील लाईन, नागपूर ४४४००१ 

१५.प्रबंधक, उच्च न्यायाळय (अपील शाखा) मुंबई 

१६.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई 

१७. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

१८. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उपलोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 

१९. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 

२०. मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२१. विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदर, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली 

२२. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

२३. सर्व जिल्हाधिकारी 

२४.सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

२५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

२६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२७. महासंचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक/अमरावती 
२८.संचालक, स्थानिक निधी लेखा परिक्षा, कोकण भवन, नवी मुंबई 

२९. सह संचालक, स्थानिक निधी लेखा परिक्षा मुंबई/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक/अमरावती 
३०.वित्त विभागातील सर्व कार्यासने 

३१.निवड नस्ती व्यय-१२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


